स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका/ 
नगरपरिषद/जिल्हा परिषद) यांनी उच्च माध्यमिक 
शाळा सुरु करण्यासंदर्भात.... 

नवी मुंबई महानगरपालिकेद्वारे संचलित ०९ 
शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा 
मान्यता / दर्जावाढ देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२३/प्र.क्र.६६२/एसएम- 2 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रमांक: नमाशा-२००९/(४९७/०९)/ 
माशि-१, दिनांक ११ जून, २००९. 
२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांचे पत्र क्र. शिसं/ माध्य/ 
स्वयंअर्थ/२०२२-२३/ एस-४/३५९२, दि. १३/०७/२०२३. 
प्रस्तावना :- 
नवी मुंबई महानगरपालिका यांचेव्दारे संचलित एकूण ९ शाळांना स्वंयअर्थसहाय्यित तत्वावर 
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून स्वंयअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा मान्यता/ दर्जावाढ 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. (२) अन्वये शासनास प्राप्त झाला होता. उपरोक्‍त ९ शाळांना 
स्वंयअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा मान्यता/ दर्जावाढ परवानगी देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
१. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यथित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ (सन २०१३ 
चा ०१) अंतर्गत नवी मुंबई महानगरपालिका यांच्या परिक्षेत्रातील खालील नमुद ०९ शाळांना नवीन 
शाळा मान्यता/ दर्जावाढ करण्यास सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून खाळील अटी व area 
अधीन राहून शासन स्तरावरुन परवानगी देण्यात येत आहे.:- 


अ.क्र शाळेचे नाव वपत्ता ।माध्यम मंडळ शाळेचा प्रकार 
नमुंमपा माध्यमिक व उच्च | इंग्रजी/मराठी/ राज्यमंडळ । दर्जावाढ, माध्यमिक शाळेला 
१ माध्यमिक विद्यालय, झाळा क्र. हिंदी जोडून उच्च माध्यमिक (इ. ११ 
१०४ कातकरीपाडा वी ते इ. १२ वी, सर्व शाखा) 
नमुंमपा माध्यमिक शाळा क्र. १२० | इंग्रजी राज्यमंडळ | दर्जावाढ, उच्च प्राथमिक 
2 fear शाळेला जोडून माध्यमिक 
(इ.९वी ते इ. 90 वी शाखा) 
नमुंमपा माध्यमिक शाळा क्र. १२१ | इंग्रजी राज्यमंडळ । दर्जावाढ, उच्च प्राथमिक 
3 Pod शाळेला जोडून उच्च माध्यमिक 
(इ.९वी ते इ. १२वी, सर्व शाखो) 
नमुंमपा माध्यमिक शाळा क्र. १२२ | मराठी राज्यमंडळ | दर्जावाढ, उच्च प्राथमिक 
y कोपरखैरणेगांव शाळेला जोडून माध्यमिक 
(इ.९वी ते इ. १० वी शाखा) 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२३/प्र.क्र.६६२/एसएम- 2 


नमुंमपा माध्यमिक शाळा क्र. १२३ | मराठी राज्यमंडळ | दर्जावाढ, उच्च प्राथमिक 
ष५ अडवली भुतावली शाळेला जोडून माध्यमिक 
(इ.९वी ते इ. १० वी शाखा) 
नमुंमपा शाळा क्र. ९५ तुर्भेस्टोअर्स । इंग्रजी राज्यमंडळ | प्राथमिक ते माध्यमिक शाळा 
e (इ.१लीतेइ.१०वी) 
नमुंमपा प्राथमिक शाळा क्र. ९६ | इंग्रजी सी.बी.एस.ई | प्राथमिक ते माध्यमिक शाळा 
७ वाशी सेक्टर-१५/१६ (इ.१लीतेइ.१०वी) 
नमुंमपा प्राथमिक शाळा क्र. ९७ | इंग्रजी सी.बी.एस.ई | प्राथमिक ते माध्यमिक शाळा 
शि कोपरखैरणे सेक्टर-४ (इ.१लीते इ. १०वी) 
नमुंमपा प्राथमिक शाळा क्र. ९८ | इंग्रजी सी.बी.एस.ई | प्राथमिक ते माध्यमिक शाळा 
९ सारसोळे (इ.१लीतेइ.१०वी) 
अटीव शर्ती :- 


|. सदर प्राथमिक शाळेस जोडुन माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक दर्जावाढ करण्याकरीता 
आवश्यक व यापुढे येणाऱ्या कोणत्याही खर्चाकरिता, राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष असे कोणतेही वित्तीय सहाय्य / अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. 

ll. माध्यमिक शाळांबाबतचे शासनाचे प्रचलित धोरण व निकष यांचे पालन करणे तसेच 
शाळेमध्ये आवश्‍यक वर्गखोल्या, सर्व भौतिक व शौक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे 
अनिवार्य राहील. 

॥. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्थित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अन्वये 
निर्धारित केलेल्या सर्व मानकांचे, अटींचे व शतींचे आणि या अधिनियमांन्वये 
शासनाने दिलेल्या निदेझांचे किंवा शासनाने वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेल्या मानकांचे 
किंवा act व शर्तीचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०९१४१६०९४७९८२१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK GULABRAO SAPKAL. 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 


EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=55c54ce6c9bede7daecd096d20450a76c60783cb131 


8374f8764a2da64d548a5, postalCod 
st=M 
SAP KAL serialNumber=50EDF35541F970C25C79ED803C981C8C9EBC1 
9£27CDBAD124BB5C63AA9962A68, cn=VIVEK GULABRAO 
5, 


Al 
Date: 2023.09.14 16:11:38 +05'30' 


(विवेक सपकाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
३. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई. 
५. आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई. 
६. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद, ठाणे. 
7. निवडनस्ती (६६२/२०२३/एसएम-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


